महाराष्ट्र विकास सेवा मधील सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट ब संवर्गातील 
अधिकारी यांना पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन Beal क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१०८/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन Seat : 


नियोजन विभागाच्या दिनांक २५ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये, 


श्री.सुरेश तायडे, सहायक गट विकास अधिकारी या निलंबित अधिकाऱ्यांस विभागीय चौकशीच्या 


अधिन राहून पुन:स्थापित केल्याने व नागरी सेवा मंडळाने केलेली शिफारस तसेच महाराष्ट्र 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार, बदली 


करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने श्री.सुरेश तायडे, सहायक गट विकास 


अधिकारी यांच्या पदस्थापनेचे आदेश शासन देत आहे. श्री.सुरेश तायडे, सहायक गट विकास 


अधिकारी यांना, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
केलेले पद व ठिकाण 
१ 2 3 gy 
षि श्री.सुरेश तायडे, सहायक गट विकास अधिकारी रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी ।(ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद, 
(नियुक्‍ती शिवाय) बुलढाणा 
०२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून, उक्त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापना 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. 


०३. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सदर 


आदेझाची तात्काळ अंमलबजावणी करून श्री.सुरेश तायडे यांना पदस्थापनेच्या पदावर रूजू करून 


घ्यावे व केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल शासनास उलट टपाली/ई-मेलद्वारे सादर 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१०८/आस्था-३ अ 


करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे 


वेधण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत बदल/नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 


स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास, सदर झासन परिपत्रकात दिलेल्या सूचना लक्षात ते 


शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१"५/.॥8॥8/89॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००५१०३२२६०७२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Mahi hi 
A.20=Oa6ce46aedb9: 34c72711d852d8e2 


2.5. 
7 1€76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
idonym=04E059BEAE068888E7BA44450EA6 
75CB2621COEB, 
INumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBF 


J O S H | DO,cn-URLAVABHAY JOSH 06AC632A 
(ST. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभाग. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद व बुलढाणा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा उस्मानाबाद व बुलढाणा. 

संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे 
मार्फतो. 

१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oe eS 


eon ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


